रेशीम शोती विकास 
जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत रेशीम कोषांना 
उत्पादनावर आधारीत प्रोत्साहनात्मक 
अनुदान देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः एनपीएस-१११८/ प्र.क्र.६६/ रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
तारीख: १३ जुलै, २०२० 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः एनपीएस-१११८/ प्र.क्र.६६/ 
रेशीम कक्ष, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१९ 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-८/ रेशीम कोष अनु/ १९-२०/१३५८, 
दि.१६ डिसेंबर, २०१९. 


शासन शुद्धिपत्र :- 
शासन निर्णय , सहकार, पणन व gale विभाग, क्र. एनपीएस-१११८/ प्र.क्र.६६/ रेशीम 


कक्ष, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद २ मधील “१५) शेतकऱयांचे अनुदानाचे प्रस्ताव प्राप्त 


झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्याने ते तपासून सहायक संचालक (रेशीम) यांचेकडे 


तांत्रिक मान्यतेकरीता सादर करावे. सहायक संचालक (रेशीम) यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी 


दिल्यानंतर सदरचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेकरीता जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती 


यांचेकडे पाठविण्यात यावे. जिल्हाधिकारी यांनी अनुदानाचा निधी संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयास 


वितरणासाठी उपलब्ध करून द्यावा” या मजकुराऐवजी “१५) शेतकऱयांचे अनुदानाचे प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानंतर संबंधित रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी ते तपासून त्यास उप संचाळक/ सहायक संचालक, 


प्रादेशिक रेशीम कार्यालय यांची मान्यता घ्यावी व पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी 


sean निधी जिल्हाधिकारी यांचेकडून उपलब्ध करून घेवून संबंधितांना अनुदान वितरीत करावे” 
असे वाचावे. 

२. संदर्भाधीन दि.०३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर तरतूदी Vas तशा लागू 
राहतील. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः एनपीएस -१११८/ प्र.क्र.६६/ रेशीम कक्ष 


३. 


सदर शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१३१५०२४०९९०२ असा आहे. हे शुद्धिपत्र डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), नागपूर 
) संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) सर्व विभागीय आयुक्त. 

) सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, 
) 

) 

) 

) 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
नियोजन विभाग (का-१४८१), मंत्रालय, मुंबई (दोन प्रती) 
८) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई (दोन प्रती) 
९) संचालक, रेशीम संचालनालय, (म. UW), प्रशासकीय इमारत क्रमांक -२, ६ वा माळा, बी - 
विंग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, ४४० ००१ 
)सर्व उप संचाळक/ सहायक संचालक, प्रादेशीक रेशीम कार्यालय, 
)सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी १/ २, जिल्हा रेशीम कार्यालय, 
१२) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 
१३) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा. संसद सदस्य 
१४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 


१५) मा.राज्यपालांचे सचिव 

१६) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

१७) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

१८) बहुजन समाज पार्टी , डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई -४००००१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः एनपीएस -१११८/ प्र.क्र.६६/ रेशीम कक्ष 


१९).भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश , सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरीमन पॉईट, मुंबई -४०००२०. 

२०). भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई 

२१). भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई -४०००१३. 

२२). इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नळ मार्ग, नरीमन ise, 
मुंबई -४०००२१. 

२३). AAAS कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईट, 
मुंबई -४०००२१. 

२४). शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई -४०००२८. 

२५). निवड नस्ती (रेशीम कक्ष), 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


